राज्य शासनाकडून समुदाय संसाधन व्यक्तीं 
(Community Resource Person-CRP) / 
प्रेरिका (ICRP) / सखी यांना देण्यात येणारे 
वाढीव मानधन व स्वयंसहाय्यता गट यांना 
देण्यात येणारा वाढीव फिरता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः पुमाप्र - २०२३/प्र.क्र.१११/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२४. 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.उमेद-२०२३/प्र.क्र.9३/योजना-३, दिनांक २९ सप्टेंबर, 
२०२३. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/ळेखा/८९३/२०२२, दिनांक २३ मार्च, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

संभाजीनगर येथील दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्तीं 
(Community Resource Person-CRP) / प्रेरिका (ICRP) / सखी यांना त्यांच्या कामाचे प्रचलित 
पध्दतीने मुल्यमापन करुन कमाल रु.६०००/- दरमहा मानधन अदा करण्याबाबत तसेच उमेद- 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयंसहाय्यता गटांना 
सद्य:स्थितीत “अ”, “ब” व “क” वर्गवारीत श्रेणीकरण करुन अधिकतम रु.१५,०००/- फिरता निधी 
(Revolving Fund) वितरीत करण्यात येतो. यामध्ये वाढ करुन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये 
स्वयंसहाय्यता गटांची वर्गवारी करुन “अ” वर्गवारी प्राप्त होणाऱ्या स्वयं सहाय्यता गटांना 
रु.३०,०००/- व वर्गवारी “ब* व “क” मध्ये येणाऱ्या स्वयंसहाय्यता गटांना प्रचलित पध्दतीने फिरता 
निधी (Revolving Fund) अदा करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला आहे. त्यानुषंगाने या योजनेसाठी (२५०१ ए१८२) या लेखाज्ीर्षाखाली पुरवणी मागणीद्वारे 
रु.९९६६०.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीत केलेल्या 


तरतूदीमधून रु.९९६६०.०० लक्ष इतका निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.१११/योजना-३ 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत समुदाय संसाधन 
व्यक्तींसाठी वाढीव मानधन व स्वंय सहायता गटांना फिरता निधी (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सो) 
(२५०१ए१८२) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.६९७६२.०० लक्ष (रुपये सहाशे सत्त्याण्णव कोटी 
बासष्ट लाख फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (8.1).8) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर रक्कम रु.६९७६२.०० लक्ष (रुपये सहाशे सत्त्याण्णव कोटी बासष्ट लाख फक्त) चा खर्च 
"मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण 
जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१)(२१) महाराष्ट्र 
राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत समुदाय संसाधन व्यक्तींसाठी वाढीव मानधन व स्वंय 
सहायता गटांना फिरता निधी (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा), ३३ अर्थसहाय्य, (२५०१ ए१८२)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 
४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 
५. OTR निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभागयांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये दिलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे स्तरावर 


वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.१११/योजना-३ 


क्र.२७/२०२४/व्यय-१५, दिनांक ०८.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu}l संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३०१८१७२७८८२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस र व नावाने. 


१०) 


Digitally signed by VIVEK ASHOK 
DAINGADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cba 


A S H O K ed9d19ba0d0043df169c83be27faeb8bf0 
45b, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=670EBOFA576F65F4406D0 
DAI N G A D F 31E11A90EA6FFB3AEFB253D401F5CED2 
AD1A6605DBF, cn=VIVEK ASHOK 
DAINGADE 
Date: 2024.01.30 18:43:58 +05'30' 


(विवेक दाईंगडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे, 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

नियोजन विभाग (१४१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्तविभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


